महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१६/अनौ-५६/प्र.क्र.१३०/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५.०५.२०१९ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेशा क्र.प्रतिनि-२०१६/अनौ-५६/प्र.क्र.१३०/का.१४, दि.०७.०८.२०१७ 
आदेश 

श्री.ज.अ.शोख, उप सचिव, वित्त विभाग यांचेकडे संदर्भाधिन आदेशान्वये अल्पसंख्याक विकास 
विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील “सचिव” या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार सोपविण्यात आला होता. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.ज.अ.शोख, उप सचिव यांच्याकडील अल्पसंख्याक विकास विभागांतर्गत 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील “सचिव” या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
संपुष्टात आणण्यात येत असून सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.दिनेश माधव सोनावणे, उप सचिव, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचेकडे पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५१६११३६४८०९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan 
Bhimrad Gurav ७५५ cesses 


Date: 2019.05.16 11:42:01 +05'30' 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Governm 


ent Of Maharashtra, ou=General 
partment, postalCode=400032, 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, जे.जे.स्कृल ऑफ आर्टसच्या मागे, बद्रुद्दीन 
तय्यबजी मार्ग, सी.एस.टी. जवळ, मुंबई-४००००१. 
६) सह/उप सचिव (आस्थापना) - वित्त विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७ श्री.ज.अ.शेख, सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, जे.जे.स्कृल ऑफ आर्टसच्या मागे, 
age तय्यबजी मार्ग, सी.एस.टी. जवळ, मुंबई-४००००१. 
८) संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 
९) निवड नस्ती कार्या.१४ 


